शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, बारामती या 
संस्थेस सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षाकरीता 
२२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
या मुख्य लेखाशिर्षाखाली, जुलै २०२१ च्या 
पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे 
मंजूर निधीमधून रू. ४.०१ कोटी निधी वितरित 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुमाअ-२०२१/प्र.क्र.२०१/प्रशा-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
गो. ते. संकुल इमारत, ९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई. 
तारीख: - २४ मार्च, २०२२ 


वाचा- 
१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. पूरक-२०२१/प्र.क्र.७८/अर्थ-३, दि. २०.०७.२०२१ 
२) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग,शासन निर्णय क्र. पुमाअ-२०२१/प्र.क्र.२०१/प्रशा-२, 
दि. १४.१०.२०२१ 
३) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय क्र. पुमाअ-२०२१/प्र.क्र.२०१/प्रशा-२, 
दि. ०१.११.२०२१ 


प्रस्तावना - 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, बारामती या संस्थेस जुले, २०२१ च्या पावसाळी 


अधिवेशनात, सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षासाठी लेखाशीर्ष २२१०-ई ९०२ (कार्यक्रम) अंतर्गत विविध 


उद्दिष्टांसाठी बाब क्र. १२५ अन्वये रू. ७,०८,०१ हजार इतका निधी पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर करण्यात 


आला आहे. सदर निधीपैकी रू. ३,०६,७२ हजार इतका निधी वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेनुसार 


दिनांक 09.99.2029 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आला आहे. आता, उपरोक्त 


पुरवणी मागणीपैकी उर्वरित रू. ४,०१,२९ हजार इतका निधी वितरीत करण्यास वित्त विभागाने मंजुरी 
दिली आहे. सदर निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, बारामती या संस्थेसाठी जुले २०२१ च्या पावसाळी 


अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर निधीमधून खालील उद्दिष्टांकरीता रू. ४,०१,२९,०००/- (रूपये 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमाअ-२०२१/प्र.क्र.२०१/प्रशा-२, दिनांक २४ मार्च, २०२२ 


चार कोटी एक ळाख एकोणतीस हजार फक्‍्त)इतका निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात 


येत आहे. 


(रूपये हजारात) 
अ.क्र. उद्दिष्ट मंजूर पुरवणी मागणी । यापूर्वी बि 
रक्‍कम (रूपये हजारात) । करण्यात आलेला | करावयाचा निधी 
निधी 
१) | १०-कंत्राटी सेवा ५११२० ३०६७२ २०४४८ 
२) | १३-कार्यालयीन खर्च ५१४९ p80 ५१४१९ 
३) | ५२-यंत्रसामुग्री व १४५४० ey १४५४० 
साधनसामुग्री 
एकूण ७०८०१ ३०६७२ ४०१२९ 


२. उपरोक्त वितरीत निधी खालील नमूद लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


मागणी क्र. एस- ०१ 

२२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

०१ नागरी आरोग्य सेवा, विषम चिकित्सा 

१०५ (03) विषम चिकित्सा 

०२- रूग्णालये व दवाखाने 

(०३) (02) शासकीय वैद्यकीय महाविद्याल, बारामती 
२२१०-ई ९०२ 


३. उपरोक्त अर्थसंकल्पिय निधी बीम्स वितरण प्रणाळीवर वितरित करण्यात आला असून विभाग 


प्रमुख / नियंत्रक अधिकारी यांनी सदर तरतूद खर्च करतांना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, 


वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका यामधील वित्तीय नियमांचे काटेकोरपणे पाळन करावे. तसेच, वित्त 


विभागाकडून वेळोवळी प्राप्त होणाऱ्या निर्देशानुसार प्रत्यक्ष खर्चाबाबतची कार्यवाही करावी. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.१२७/२०२२/व्यय-१३, दिनांक 


०२.०३.२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमाअ-२०२१/प्र.क्र.२०१/प्रशा-२, दिनांक २४ मार्च, २०२२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३२४१०१११९९८१ ३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MAHADEO JOGDAND 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MEDICAL 
EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 

2.5.4.20=0477d837dcOb00fc2cbd45d17d07c625c3417378f97 


d4 2771029165: 


459, 
Inym=857 19993A847361CF1CE96786397786A408A49 


psi 
72, 
serial Number=C1D0O8CFDEE92DA209D709F5456D9EDE9523 
6B8A8E7E2A2801 B8FED03DCF793D3, cn=MAHADEO 
JOGDAND 
Date: 2022.03.24 14:02:49 +05'30' 


(म. गि. जोगदंड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


. मा. राज्यमंत्री, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


३. सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 

. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 

. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, बारामती. 

. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र ८, नागपूर/मुंबई. 
. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई 

९. 


कक्ष अधिकारी (प्रशा-०१), वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१०.निवडनस्ती (प्रशा-२), वैद्यकीय शिक्षण विभाग,मंत्रालय, 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


